कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांच्या 
बदल्या व नियुक्त्या. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन Seal क्रमांकः एलटीएस-१११ ८/(३०२/२०१८)/आ (वर्ग- १)..(१) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
तारीख: ०४ ऑक्टोबर, २०१८. 


शासन आदेश :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार व 


सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने जलसंपदा विभागातील कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गातील 


अधिकाऱ्याच्या बदलीने नियुक्त्या / पदस्थापनेत बदल खाली दर्शविल्याप्रमाणे करण्यात येत आहेत:- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव | सध्या धारण करी बदलीने नियुक्तीचे पद ० व्वा 
असलेले पद 
La] २ ३ PB 4 
शि . श्री. IPT यंता, | सहायक मुख्य अभियंता, | बदली अधिनियमातील कलम ४(५) 
सिताराम धुळे मध्यम प्रकल्प | उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, | नुसार रिक्‍त पदी. 
बडगुजर विभाग, धुळे. जलसंपदा विभाग, 
नाशिक. 


२.  श्री.बडगुजर यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर अन्य अधिकाऱ्याच्या नियुक्‍तीबाबतचे आदेशा 


स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


३. सदर नियुक्ती/पदस्थापना दिलेल्या अधिका-यास नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यास तात्काळ 


कार्यमुक्त करावे. 


तसेच, संबंधीत अधिकाऱ्यास नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास 
कार्यमुक्त केळे आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाळे याबाबत शासनास 


doesttclass 1.wrd@maharashtra.gov.in या ई-मेल संकेतस्थळावर त्वरित कळवावे. 


४. संबंधीत अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये. 
तसेच म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते संबंधीत 
अधिकाऱ्यास मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या 


अधिकाऱ्याचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जांची दखल घेण्यात येणार नाही. 


शासन आदेशा क्रमांकःएलटीएस-१११८/(३०२/२०१८)/आ.(वर्ग-१) 


षु , 


सदरहू बदली आदेशानुसार तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही 


प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 


१९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द 


शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


६. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००४१७०४१६२८२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sunil Gangaram 


Su all | Gan garam Gangarkar 


DN: CN = Sunil Gangaram 


G an Q a rka [ Gangarkar, C = IN, S = Maharashtra, 


O = Government Of Maharashtra, 
OU = Water Resources Department 
Date: 2018.10.04 17:08:49 +05'30' 


(सु.गं.गांगरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रधान सचिव (जलसंपदा)/ सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व लाक्षेवि) / सचिव (प्रकल्प 
समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व कार्यकारी संचालक / महासंचालक, जलसंपदा विभाग. 

सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 
सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), १-मुंबई / २-नागपूर. 
सर्व अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य), जलसंपदा विभाग. 

खाजगी सचिव, मा. मंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 

खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री (जळसंपदा),मंत्रालय, मुंबई. 

संबंधीत अधिकारी. 

संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सर्व कार्यासने जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 

कार्यासन आ (वर्ग-१), संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


